शासकीय दूध योजनेअंतर्गत दूध 
खरेदीच्या दरात व वितरक कमिशन 
दरामध्ये सुधारणा करण्याबाबत.. 


महाराष्ट्र शासन 
कृषि, पश्नुसंवर्धन ,दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक:- एमएलके २०२०/प्र.क्र.१२०/पदुम-८ 
मंत्रालय, मुंबई ४०००३२. 
दिनांक : ७ ऑक्टोबर, २०२०. 
वाचा: 


१) कृषि व पदुम विभाग, शा.नि.क्र. एमएलके-१००९/१०३७५/प्र.क्र.७१/पदुम-८, 
दिनांक १३.८.२००९ 
२) कृषि व पदुम विभाग, शा.नि.क्र. एमएलके-२०१३/प्र.क्र.९८/पदुम-८, दि.१५.१०.२०१६ 
३) कृषि व पदुम विभाग, शा.नि.क्र.एमएलके-२०१३/प्र.क्र.९८/पदुम-८, दि.११.४.२०१७ 
४) कृषि व पदुम विभाग, शा.नि.क्र. एमएलके-२०१३/प्र.क्र.९८/पदुम-८, दि.२७.९.२०१८. 
) 
) 


५) आयुक्त, दुग्धव्यवसाय विकास कार्यालयाचा दि.२४.६.२०२० रोजीचे पत्र. 
६) प्रदत्त समितीच्या दिनांक ११.९.२०२० रोजी झालेली बैठक 


प्रस्तावना :- 


संदर्भाधीन क्रमांक १ येथील शासन निर्णयान्वये राज्यातील शासकीय दूध योजनेकरिता दुधाचे 
खरेदी व विक्री दर निश्चित करण्यासाठी सचिव (पदुम) यांच्या अध्यक्षतेखाली "प्रदत्त समिती" नियुक्‍त 
करण्यात आली आहे. संदर्भाधीन क्र.५ येथील पत्रान्वये आयुक्‍त, दुग्धव्यवसाय यांनी सादर केलेल्या 
प्रस्तावाच्या अनुषंगाने सदर समितीची दिनांक ११.०९.२०२० रोजी बैठक आयोजित करण्यात आली 
होती. सदर बैठकीत "आरे शक्‍ती" गाय दूध विक्री दरात सुधारणा करणे, गाय टोण्ड दूध (३.५/८.५) व 
फुल क्रीम म्हेस दुध (६.०/९.० या दुधाच्या विक्री दरामध्ये सुधारणा करणे तसेच शासकीय दूध 
योजनेअंतर्गत वितरकांना देण्यात येणाऱ्या दूध कमिशन दरात सुधारणा करण्याचा प्रस्ताव विचारात 
घेण्यात आला होता. 

प्रदत्त समितीने सदर बैठकीत घेतलेल्या निर्णयानुसार "आरे शक्‍ती" गाय दूध विक्री दरात 
सुधारणा करणे, गाय टोण्ड दूध (३.८/८.५) व फुल क्रीम म्हेस दुध (६.०/९.० या दुधाच्या विक्री दरामध्ये 
सुधारणा करणे व शासकीय दुध योजनेअंतर्गत दूध वितरकांना देण्यात येणाऱ्या Har दरामध्ये 
सुधारणा करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय: 

शासन या निर्णयान्वये, बृहन्मुंबई दूध योजनेमार्फत विक्री करण्यात "आरे शक्‍ती" गाय दूध, टोण्ड 
दूध व म्हेस फूल क्रिम दूधाच्या विक्री दरामध्ये खालीलप्रमाणे सुधारणा करण्यास मान्यता देत असून, 
सदर निर्णय दिनांक १६.१०.२०२० पासून अंमलबजावणीत येतील :- 


अ.क्र दूधाचा प्रकार पूर्वीचे विक्री दर सुधारित विक्री दर 

a . | "आरे हकती" गाय दूध रु.४१/- प्रति लिटर रु.४२/- प्रति लिटर 
रु.२१/- प्रति अर्धा लिटर | रु.२२/- प्रति अर्धा लिटर 

२. | गाय टोण्डदूध रु.३७/- प्रति लिटर रु.३८/- प्रति लिटर 

३. | फुल क्रिम दूध रु.४६/- प्रति लिटर रु.४७/- प्रति लिटर 


शासन निर्णय क्रमांकः एमएलके २०२०/प्र.क्र.१२०/पदुम-८ 


टोण्ड दूध, फुल क्रिम दूध, आरे शक्‍ती गाय दूध यांचे वितरक GAM दरामध्ये तसेच ठोक 


ग्राहक स्थळ पोहोच आकार दरामध्ये खालीलप्रमाणे सुधारणा करण्यात येत आहे :- 


अ.क्र दूधाचा प्रकार पूर्वीचे वितरक far दर | सुधारित वितरक Hart दर 

१. | "आरे शक्‍ती" गाय दूध रु.३.५०/- प्रति लिटर रु.४/- प्रतिलिटर 

२. ।गाय टोण्ड दूध व फुल| रु.३/- प्रतिलिटर रु.३.५०/- प्रति लिटर 
क्रिम दूध 

३. | रुग्णालये, संस्थाव ठोक रु.०.५० प्रति लिटर रु.०.७५ प्रति लिटर 
ग्राहक यांचेकरिता स्थळ 
पोहोच आकार 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या "/५/५/.॥8॥8॥/89॥0[॥9.9०५.॥ या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा सांकेतांक २०२०१००८१३१५११८६०१ असा आहे. हा आदेशा 


डिजीटल स्वाक्षरीने सांक्षकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


प्रत, 


SGM SF ०८ wW A _-2 


Rajesh Shaligram 


Govil 


Digitally signed by Rajesh Shaligram Govil 
DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, ou=Agriculture an 
Departms stalCode=400032, ‘Mahi 


ग, 
serialNui 

16562097ac, cn=Rajesh Shaligram Govil 
Date: 2020.10.08 13:18:04 +05'30' 


(राजेश गोविल) 


अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन. 


मा.राज्यपाल, महाराष्ट्र राज्य यांचे प्रधान सचिव 
मा.मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव 


मा.मंत्री (पदुम)/ राज्यमंत्री(पदुम) यांचे खाजगी सचिव. 


(३ 


५... <.>  *--८ <->< ८. > > *<--* ६--< 


vo 


अमरावती. 
१०) महालेखापाल १/२, महाराष्ट्र (लेखा व अनुज्ञेयता / लेखा परीक्षा) मुंबई / नागपूर 


११ 


१३) निवडनस्ती. 


) 

) अधिदान व लेखापरीक्षा अधिकारी, मुंबई 
१२) निवासी लेखा अधिकारी, मुंबई 

) 


विरोधी पक्ष नेता, विधानसभा/विधानपरिषद यांचे खाजगी सचिव 
अपर मुख्य सचिव (वित्त), मंत्राळय, मुंबई 

अपर मुख्य सचिव (सहकार), मंत्रालय, मुंबई 

आयुक्त, दुग्धव्यवसाय विकास, महाराष्ट्र राज्य, वरळी, मुंबई 
व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र राज्य सहकारी दूध महासंघ मर्या., गोरेगांव, मुंबई 
प्रादेशिक दुग्धव्यवसाय विकास अधिकारी, पुणे/ नागपूर/ मुंबई/ औरंगाबाद/ नाशिक/ 


पृष्ठ २ पैकी २ 


=Maharashtra, 
2.5.4.20= 110b2251df8c92783a2da1 7afcacbe7f8fe3a4fd8afl S6fea8443387 


-3cec7a5cf8d124a0d8e Sbfc85a782c0 1 ef27eaee8bedabaddce34 


